शुध्दीपत्रक- वित्तीय वर्ष सन २०२०-२१ मधील 
तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण 
करणे, या योजनेंतर्गत सुरक्षा उपकरणांच्या 
खरेदीस प्रशासकीय मंजूरी व खर्चास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलएम-०२२१/प्र.क्र.२३/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून, २०२१. 


वाचा: शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०२२१/प्र.क्र.२३/तुरुंग-२, दिनांक १५.०३.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


वाचा येथील दिनांक १५.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेतंर्गत रु.२८,७९,३६०/- 
(अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष एकोणऐंश्ी हजार तीनशे साठ फक्त) इतक्या रकमेची सुरक्षा 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली होती. 


२. सदर TRA निर्णयातील “राज्यातील कारागृहांतील सुरक्षा व्यवस्थेचे 
आधुनिकीकरण करणे, या योजनेतंर्गत रु.२८,७९,३६०/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष 
एकोणणएेंश्ी हजार तीनशे साठ फक्त) इतक्या रकमेची सुरक्षा उपकरणे खरेदी करण्यास” या 
ऐवजी “राज्यातील कारागृहांतील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, या योजनेतंर्गत 
रु.२४,३७,०४०/- (अक्षरी रुपये चोवीस लाख सदतीस हजार चाळीस फक्त) इतक्या 
रकमेची सुरक्षा उपकरणे खरेदी करण्यास” असे वाचावे. 


तसेच अ.क्र.४ येथील “यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
(२०५६) तुरुंग (००) (१०१) तुरुंग (००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण 
करणे (२०५६ ०२२२) योजनांतर्गत योजना ५२ (यंत्र सामुगी व साधन सामुग्री) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत निधी पैकी ५ % च्या 
मर्यादेत बिम्स प्रणालीवर वितरित केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा” या ऐवजी 
“यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष (२०५६) तुरुंग (००) (१०१) तुरुंग 
(००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (२०५६ ०२२२) योजनांतर्गत 
योजना ५२ (यंत्र सामुगी व साधन सामुग्री) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पीत निधीतून भागविण्यात यावा”, असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०२२१/प्र.क्र.२३/तुरुंग-२ 


३. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२८१५५४०४८२२९ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Seema Tushar ® 
Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक मध्य विभाग, औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग, नागपूर, 


. उप सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ १२, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे, 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती, तुरुंग-२. 


// KKK *// 


पृष्ठ २ पैकी २ 


